उप सचिव पदावरुन सह सचिव 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 03 एप्रिळ, २०१८ 


आदेठा 
खाली नमूद केलेल्या उप सचिवांना सह सचिव पदावर या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागात सह सचिव 
पदावर करण्यात येत आहे. 
उप सचिवांचे नांव जाती प्रवर्ग सध्याचा विभाग 


tos 


ial 
= 


२. सदर अधिकाऱ्याची सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या 


दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही, या धारणेच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे. 


३. सदर तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशोष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथीळ रिट याचिका क्र.२९८२/२०००, 
२९८६/२००० मध्ये दि.१८.१.२०१८ रोजी झालेल्या निर्णयाच्या व रिट याचिका क्र. ४९५८/२००३ व 
३३७४/२०११ मधील अंतिम निकालाच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने कक्ष अधिकारी संवर्गातील निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत झाल्यास, पदोन्नत होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदावनत होणे या बाबी उद्भवू शकतात याची 


नोंद पदोन्नत अधिकाऱ्याने घ्यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४ 


bef सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ///५//.॥8॥89/859॥॥॥9.9०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०३१३५९०२४४०७ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan 


e d41ada8a72725a47b4f0, 
B h | aal fa (0 Uu fav seriaINumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2018.04.03 14:00:15 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


—O 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
अ.मु.स., पर्यावरण विभाग, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यावरण विभाग, 
श्री.म.बा. हजारी, सह सचिव, पर्यावरण विभाग, 
निवड नस्ती कार्या.१४ 


AN AD 


Cc 
ae 


खी ०८ 
>> <:-- << >> :>< DoS DS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


